सन २०१९-२० मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक 
घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी रु.५४१.६७ 
कोटी निधीच्या कार्यक्रमास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१/१४अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०६ नोव्हेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- 


8) 


प्रधानमंत्री कृषी सिचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या केंद्र शासनाने 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत - प्रति थेंब अधिक पीक - पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक 
बाबी (Volume-ll) च्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 

कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र.राकृवि-०३१८/प्र.क्र.८१/१४-अ, दि.६मार्च, २०१९. 

कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.॥<5$४///०-२०१९-२०/-०॥-४/२७६/२०१९, 

दि.२२ मार्च,२०१९. 

केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक १७-३/२०१९-३5-॥, दिनांक २ मे, २०१९. 

कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र.>॥<5४-०४१९/७.३.१०८/१४-/, दि. ११ जून,२०१९ अन्वये 
निर्गर्मित राज्य स्तरीय मान्यता समितीच्या (SLSC) ८ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.कोशाशे-४२१८/प्र.क्र.८६/८-अ, 

दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९. 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१/१४-अ, 

दिनांक.३० ऑगस्ट, २०१९. 

केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १७-३/२०१९-३75-॥, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१९. 


प्रस्तावना: 


सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत-प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची 


अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. सदर घटकामध्ये सुक्ष्म सिचन व इतर घटक अशा 
दोन उप घटकांचा समावेश आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: vo असे 
आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२ मे २०१९ च्या पत्रान्वये केंद्र हिस्स्याचा रू.२९० कोटी 


एवढा नियतव्यय कळवून त्यापैकी २० टक्केच्या मर्यादेत निधी “पाणी व्यवस्थापनाच्या पुरक 
बाबी” या घटकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार, केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.४१/१४ओ 


हिस्सा रु.२९० कोटी व आवश्‍यक समरुप राज्य हिस्सा रु.१९३.३३ कोटी अज्ञा एकूण रु.४८३.३३ 
कोटी निधीच्या कार्यकमास दि.३० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१७ ऑक्टोबर, २०१९ च्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन 
योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकासाठी केंद्र हिछ्याचा रु.३२५ कोटी एवढा सुधारीत 
नियतव्यय मंजुर केल्याचे कळविले आहे. केंद्र शासनाने मंजुर केलेला केंद्र हिऊ्याचा सुधारीत 
नियतव्यय रु.३२५ कोटी व त्यास आव्यक PAS राज्य हिस्सा रु.२१६.६७ कोटी अशा एकूण 
रु.५४१.६७ कोटी निधीच्या सन २०१९-२० वर्षाच्या सुधारीत वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन नणय : निर्णय : 


मंजूर कार्यक्रम:- 


१. संदर्भाधीन दि.३० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी एकूण रु.४८३.३३ कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. तथापि, या शासन निर्णयान्वये सदर घटकांच्या 
अंमलबजावणीसाठी आता रु.५४१.६७ कोटी निधीच्या (केंद्र हिस्सा रु.३२५ कोटी 
व राज्य हिस्सा रु.२१६.६७ कोटी) कार्यक्रमास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दि.३० ऑगस्ट, २०१९ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदी, अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील. 


सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥0/9॥॥॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०६१७४९१३५१०१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant nD 
Chandrakant Andge = 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.मंत्री (कृषी / फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: 


‘Actid3a 
271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
30° 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकसि-०११९/प्र.क्र.४१/१४ओ 


मा.राज्यमंत्री (कृषी व पणन) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (कृषी) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (जलसंधारण व रोजगार हमी योजना), ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-३२ 

सचिव (ला.क्षे.वि), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

११) संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

१२) संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 

१३) संशोधन संचालक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 

१४) संशोधन संचालक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 

१५) सर्व संचालक, कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६) विभाग प्रमुख, एकात्मिक जल व्यवस्थापन, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

१७) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, महात्मा फुले कृषी विद्यापिठ, राहुरी 

१८) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापिठ, 
परभणी. 

१९) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठ, 
दापोली 

२०) विभाग प्रमुख, सिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठ, अकोला 

29) सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

२२) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

२३) सर्व कृषी विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी/सर्व तालुका कृषी अधिकारी/ 

२४) सर्व मंडळ कृषी अधिकारी 

24) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

२७ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

२८) संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

२९) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 

30) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपुर 

३१ उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण /नाशिक /पुणे/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपुर 

३२) सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

३३) निवड नस्ती (१४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


